राज्य उत्पदन शुल्क विभागातील उप अधीक्षक 
गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कालावधीकरिता निर्माण केलेल्या 
अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी-१७१७/ प्र.क्र.१०५/ राऊशु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०१९. 


१. शासनाचा समक्रमांकित दि.०८.०८.२०१७ रोजीचा शासन निर्णय. 

२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.७/१६/ वित्तीय सुधारणा, दि.२०.०२.२०१६. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.७/१६/ आ.पु.क., दि.२७.०१.२०१७. 

४. सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. टिआरएन-०८१९/प्र.क्र.५२/सीपीटीपी-ब, दि.१४.०८.२०१९. 
५. शासन आदेशा, गृह विभाग, क्रमांक :- इएसटी-२७१९/प्र.क्र.१३०/राउश्ु-१, दि.३०.०९.२०१९. 


शासन निर्णय:- 


एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-४ च्या प्रशिक्षणास रूजू झालेले उप अधीक्षक 
(गट-ब) या संवर्गातील तीन अधिकारी आणि सहायक आयुक्त, राउझ्ु, (गट-ब) या संवर्गातील एक 
अधिकारी यांच्याकरिता एकूण चार अधिसंख्य पदे दि.०१.०८.२०१७ पासून दोन वर्षाच्या 
कालावधीकरिता आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यास संदर्भाधीन 
दि.०८.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली होती. उक्त परिविक्षाधीन 
अधिकाऱ्यांस महसूली विभागीय संवर्ग वाटप करून पदस्थापनेची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंतच्या 
कालावधीपर्यंत, सदर अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर परीविक्षाधीन अधिकारी 
सद्य:स्थितीत ज्या ठिकाणी खातेनिहाय जिल्हासंलग्नतेचे प्रशिक्षण घेत आहेत, त्या ठिकाणी विभागीय 
संवर्ग वाटप होईपर्यंत कार्यरत रहातील. 


२. सहायक आयुक्त, राउझु, (गट-ब) या संवर्गातील परिविक्षाधीन अधिकारी डॉ. प्रिया वसंतराव 
देहेडकर यांची राज्यसेवा परीक्षा-२०१७ मधून, सहायक विक्रीकर आयुक्‍त (गट-अ) या पदावर निवड 
झाली असल्यामुळे त्यांना सदर नवीन नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्याकरिता, सीपीटीपी-५ अंतर्गत 
प्रशिक्षण संस्थेत उपस्थित रहाण्यासाठी संदर्भाधीन दि.३०.०९.२०१९ च्या शासन आदेशान्वये 
विभागातून कार्यमुक्त करण्यात आलेले आहे. 


३. वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.२०.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागाला 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१७१७/ प्र.क्र.१०५/ राऊशु-१, 


छ. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१०१११५४५४८९८२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shivaji Baburao Chavan 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


e ee 
S h | Va | B a b U fa O Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9aa522e32450ec03b47343bc963097b0e1 34f043fb 
205f2e97595f145aaf4d73, 
serialNumber=b5ccfce8750c2a4b3 1ad76a42c0094dcbcc63 


C h a V a Nn 834c3279619496c6858859¢8594, cn=Shivaji Baburao 


Chavan 
Date: 2019.10.11 15:48:47 +05'30' 


(शिवाजी बा. चव्हाण) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


महाळेखापाल-१/२, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर. 

७. कार्यासन क्र. व्यय-८ व वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, व्हीआयपी रोड, 
धरमपेठ, नागपूर-४४००१०. 

९. कक्ष अधिकारी (सीपीटीपी कार्यासन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवडनस्ती. 


Cc 40 A -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


